राज्यातील लोक कलावंतांच्या पथकांना अनुदान 
पॅकेज अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी व प्रयोगासाठी 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अनुदान मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. लोकपॅ ४७१९ (११) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लोकअ-२००७/प्र. क्र. 
१२७/ सां. का. ३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं/३०२७, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याला सांस्कृतिक कला व परंपरांचा मोठा वारसा लाभला आहे. लोककला हा या 
पंरपरेचा महत्वपूर्ण भाग आहे. लोककलांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या 
कळलापथकांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट क्रमांक १ येथील दिनांक १ जानेवारी, 
२००८ च्या शासन निर्णयान्वये वेशभूषा, वाद्य, रंगभूषा, साहित्य, तंबू साहित्य, वीज, ध्वनी साहित्य व 
वाहन इत्यादींसाठी भांडवली स्वरुपाच्या खर्चासाठी तसेच कळापथकांना प्रयोगासाठी अनुदान देण्याची 
योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. 
२. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात लोककलावंतांच्या कळा पथकांना भांडवली खर्चासाठी व 
प्रयोगासाठी अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये, सन 2098-2020 या आर्थिक वर्षात ळोककलावंताच्या पथकांना अनुदान 
पॅकेज अंतर्गत खाली नमूद केलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण ५९ कलापथकांना भांडवली खर्चासाठी 
रू. २२,५०,०००/- (अक्षरी रु. बावीस लाख पंन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान तर एकूण ३२ 
कलापथकांना प्रयोगासाठी रू. ६३,४०,०००/- (अक्षरी रु. त्रेसष्ठ लाख चाळीस हजार फक्त) इतके 
अनुदान असे एकूण रु. ८५,९०,०००/- (अक्षरी रु. पंच्याऐंशी लाख नव्वद हजार फक्त) इतके अनुदान 
मंजूर करण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


भांडवली अनुदान विवरणपत्र 
a भांडवली 
oe कलाप्रकार कलापथकाचे नांव व पत्ता खर्चासाठी 
न अनुदान 
fia . | Wide ।अंजलीराजे नाशिककर लोकनाट्य TART मंडळ, , 
00,000 
TART | नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. Ss 
२. | हंगामी | लोकशाहीर आतांबर शिरढोणकर लोकनाट्य तमाशा 
ी : सांगली १,००,००० 
TART | मंडळ, मु. पो. शिरढोण, ता. कवठे महांकाळ, जि. सांगली 
३. | दशावतार | आदिमाया दशावतारी नाट्य मंडळ, गावतळे, ता. वेंगुर्ला, 
सिं १,००,००० 
कलापथके | जि. सिंधुदुर्ग 
8. श्री हनुमान दशावतारी नाट्य मंडळ, मांगेली, कुसगेवाडी, 
सिं १,००,००० 
ता. दोडामार्ग जि. सिंधुदुर्ग 
५. | खडीगंमत | शाहीर संजय गणवीर. आझाद सुभान पार्टी, पालगाव, र 
. oO डे 000 
कलापथके | ता.जि. भंडारा ; 
्ः शाहीर मारोती ठेंगरे. श्री. जवाहर मंडळ चिखलगाव, ता. 
; ५०,००० 
ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपुर 
0. शाहीर युवराज रामटेके. आझाद कलंगी मंडळ, 
. ५०,००० 
उमरझरी, ता. साकोली, जि. भंडारा 
ह शाहीर केलास मानकर, न्यु रशिक तुर्रा WHT मंडळ 
. ५०,००० 
खमारी बुद्रुक, ता. मोहाडी, जि. भंडारा 
९. शाहीर रमेश वाटकर. अमर प्रकाशा तुर्रा गायन पार्टी, ठु 
सोंड्या ; $0,000 
, ता. तुमसर जि. भंडारा 
ha ०. कृष्णा वानखेडे. रसिक लोककला I मंडळ, धंतोली, 
५०,००० 
ता.जि.नागपूर 
| १. शाहीर विश्वनाथ गिरडकरड. तुर्रा प्रकाश गायन पार्टी 
: ५०,००० 
चिचाळ, ता. पवनी जि. भंडारा 
१२. शाहीर रामरतन मेश्राम. जय कलंगी पार्टी, तपाळ, 
: ५०,००० 
ता. ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपुर 
१३. शाहीर सुखदेव मारबाते, ओम गायन कलंगी पार्टी, मु. 
आंबाडी ; ५०,००० 
, ता. जि. भंडारा. 
१४. शाहीर प्रभू भुरेजय गुरू तुर्रा पाटी, एकोडी, ता. साकोली, 
: ५०,००० 
जि. भंडारा. 
q4.| शाहिरी | विश्वभारती लोककला मंडळ रामानंदनगर, ता. पळुस 
सांगली ५०,००० 
कलापथके | जि. सांगली 
१६. शाहीर हिंदुराव कृष्णा लोंढे, मु.पो.इचळलकरंजी, 
हातकणंगळे ५०,००० 
ता. , जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


१७. शाहीरा विजया बुधगावकर (विभुते) मु.पो. बुधगाव, 
ता. मिरज, जि. सांगली aes 
तट. श्री. गुरूदेव सांस्कृतिक मंडळ, शाहिर विजय दत्तात्रय ; 
पांडे, ता. अकोट, जि. अकोला में 
१९. शाहीर राजाराम यशवंत पाटील उर्फ राजा पाटील मु.पो. दाया 
कवठेमहांकाळ, जि. सांगली न 
२०. | संगीतबारी | संगीता मुसळे परितेकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. परिते, 
कलापथके | ता. माढा, जि. सोलापूर a 
२१. छम्मु अज्ञानबाई अंधारे संगीतबारी पार्टी, ता.जि. लातूर २५,००० 
२२. श्रीमती सुमन साहेबराव चंदन संगीतबारी पार्टी 
ता.जि.अहमदनगर ve 
23. श्रीमती लक्ष्मी कुसुमबाई अंधारे संगीतबारी पार्टी मु.पो. , 
वानवडा ता. औसा, जि. लातूर ववर 
२४. श्रीमती करूणा रमेश काळे संगीतबारी पार्टी प्लॉट नं. ७७, नाता 
सूर्यनगर, औरंगाबाद रोड, ता.जि. अहमदनगर । 
२५. श्रीमती वर्षा दत्तात्रय काळे संगीतबारी पाटी, मु.पो. ee 
गिडेगाव. ता. नेवासा, जि. अहमदनगर ी 
ऱ्ह श्रीमती सुरेखा कस्तुर काळे संगीतबारी पार्टी मु.पो. ग 
रूईधारूर. ता. धारूर, जि. बीड ती 
२७. श्रीमती कल्पना झुंबर चंदन संगीतबारी पार्टी पिप्री 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर कती 
२८. बेबी आज्ञा अकोलेकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. मुरूड : 
अकोला, ता.जि.लातुर ve 
२९. सिमा हिराबाई चंदन संगीतबारी पार्टी, मु.पो.केडगाव, : 
भूषण नगर, ता.जि.अहमदनगर 2 
३०. राजश्री लिलाबाई चंदन संगीत बारी पार्टी, मु.पो. ee 
उखलगाव, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर. र 
३१. बदाम वेष्णव संगीत बारी पार्टी, मु.पो. अंबासाखर 
कारखाना, ता. अंबेजोगाई, जि. बीड wae 
32. राजकन्या गुलचंद भिसे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. सौंदना, व 
ता. केज, जि. बीड. ee 
३३. मंगल गोविंद अंधारे संगीतबारी पार्टी, संतोष हॉल, 
आनंदनगर, पुणे द 
३४. कला मीना काळे नगरकर संगीतबारी पार्टी, मु.सुपा, ता. 
पारनेर, जि. अहमदनगर. २५,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


३५. दिदारबाई गुळखंडकर संगीतपार्टी, मु. टेभुर्णी, ता. माढा, 
२५,००० 
जि. सोलापूर 
ac. मधु अंधारे संगीतबारी पार्टी मु.पो. दिपज्योती नगर, 
२५,००० 
ता.जि.लातुर. 
३७. रागीनी दिलीप काळे संगीतबारी पार्टी मु.पो. गिडेगाव, as 
000 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर. द 
३८. वेशाली भारती समसापुरकर संगीतबारी पार्टी, जय 
अंबिका लोकनाट्य सांस्कृतिक कला केंद्र सणसवाडी २५,००० 
ता. शिरूर जि. पुणे. 
३९. सुषमा वंदना शोवरेकर संगीतबारी पार्टी जय अंबिका वर 
केंद्र 9900 
लोकनाट्य कला केंद्र सणसवाडी ता. शिरूर, जि. पुणे 
४०. चंदा शांताबाई घाटसावळीकर संगीतबारी पार्टी जय 
अंबिका लोकनाट्य कला केंद्र सणसवाडी ता. शिरूर, २५,००० 
जि. पुणे. 
४१. मयुरी नगरकर संगीतबारी पार्टी जय अंबिका लोकनाट्य गा 
केंद्र 9०00 
कला केंद्र सणसवाडी ता. शिरूर, जि. पुणे. न 
४२. सुषमा रेखा नेरलेकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. चौफुला, 
२५,००० 
ता. दौड, जि. पुणे. 
४३. रेखा राखी परभणीकर संगीतबारी पार्टी, ता.जि.परभणी २५,००० 
४४. आकाशा रेखा वरवटीकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. वरवटी 
२५,००० 
ता. जि. बीड 
४५. अश्विनी अर्चना समसापूरकर संगीतबारी पार्टी se 
000 
मु.पो.समसापूर ता. रेणापूर जि. लातुर. ह) 
४६. शांताबाई रामभाऊ राऊत संगीतबारी पार्टी, 7” 
0000 
मु.पो.ता.बार्शी, जि. पुणे धं 
४७. हिरा तारा झरेकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो.झरे, 
२५,००० 
ता.करमाळा, जि. सोलापूर 
४८. सुलताना गुलसाना नगरकर संगीतबारी पार्टी, रविवार 
२५,००० 
पेठ, हैद्राबाद रोड सोलापूर. 
सायराबानु _ —_ हुसेन ठोख नन संगीतबारी it T — सेलू — 
४९. सायराबानु हुसेन शोख संगीतबारी पार्टी, मु.पो. सेलू, aks 
ता. पाथरी, जि. परभणी. 
५०. भारती आरती इचलकरंजीकर संगीतबारी पार्टी, si 
इचलकरंजी 9900 
मु.पो. , जि. कोल्हापूर १ 
५१. लता चंदा जामखेडकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो.जामखेड, ae 
000 
जि. अहमदनगर - 
५२. हिराबाई राठनकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो.जामखेड, व 
१,००० 
जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


५३. लता दगडू काळे संगीतबारी पार्टी, पंढरपूर, जि. सोलापूर २५,००० 
५४. ARM शकुंतला भूमकर संगीतबारी पार्टी, उस्मानाबाद २५,००० 
५५. अलका काळे संगीतबारी पार्टी, अहमदनगर २५,००० 
५६. रेश्‍मा केडार काळे संगीतबारी पार्टी, पंढरपूर, जि.सोलापूर २५,००० 
५७. सुमन वैजंता साळवे संगीतबारी पार्टी, ता. शोलु, जि. ग 
000 
परभणी टो 
प८. मैनाबाई गुलाबचंदन संगीतबारी पार्टी, मु.पो. उखलगाव, 
औंगोंदा २५,००० 
ता. श्रीगोंदा जि.अहमदनगर. 
५९. जया सुरेखा मुसळे संगीतबारी पार्टी, मु.परिते, ता. माढा, si 
000 
जि. सोलापूर. " 
एकूण | 22,40,000/- 
प्रयोग अनुदान विवरणपत्र 
प्रयोग 
आतार य वत 
क्र कलाप्रकार कलापथकाचे नांव व पत्ता खर्चासाठी 
न अनुदान 
दि शेषराव उत्तमराव गोपाळ, नवलनगरकर सह Gea कन्या 
सुनंदा कोचुरे, धुळेकर लोकनाट्य तमाझा मंडळ, भिमनगर ६,००,००० 
पूर्णवेळ साक्री रोड, धुळे. 
पूर्णवेळ व र et 
2. शांताराम चव्हाण दहिवदकर तमाझा मंडळ, केद्र धुळे व 
तमाशा दग र आति र ae &,00,000 
, मु.पो. दहिवद, ता. , जि.जळगाव. 
= रमेश लुका मोरे, हेंकळवाडीकर, लोकनाट्य तमाशा मंडळ, 
६,००,००० 
ता.जि.धुळे 
8. बबनराव भोसले घोगरगावकर सह सौ. संगीता जळगावकर 
लोकनाट्य तमाशा मंडळ, मु.पो.आंबीजळगाव, ता. कर्जत ३,००,००० 
हंगामी । जि. अहमदनगर 
५. | तमाशा | RAT घोलप नारायणगावकर लोकनाट्य तमाझा मंडळ, 
3,00,000 
सिध्दटेक ता. कर्जत, जि. अहमदनगर 
६. जगनकुमार व हौसा वेळवंडकर तमाशा मंडळ, ता. भोर, 
3,00,000 
जि. पुणे, 
0. शाहीर रामकृष्ण खंगार ओम कलंगी पार्टी, पचखेडी, 
. 4,80,000 
ता.जि. भंडारा 
८. शाहीर भगवान दहिवले, आझाद शुभान पार्टी, उसरीपार, 
र १,४०,००० 
ता.जि. भंडारा 
९. शाहीर राजहंस देवगडे, गुरु शुभान पार्टी, निलज, 
: 4,80,000 
ता. मोहाडी, जि. भंडारा 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


lie o.| खडीगंमत | शाहीर जयराम सोनेकर, तुर्रा मंडळ, बोरडा ता. पारशिवनी 
१,४०,००० 
Hora | जि. नागपूर 
aa १, शाहीर गोपाळा वाघाडे, जय गुरु तुर्रा पार्टी, देऊळगाव १ 
डू oO 9०000 
ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली 
१२. शाहीर विनोद मेश्राम, नवयुवक तुर्रा गायन मंडळ, चाचेर, 
१,४०,००० 
ता. पारशिवनी, जि. नागपूर 
१३. शाहीर ब्रम्हजी नवघरे, HIM मंडळ, खंडाळा, ता. 
१,४०,००० 
पारशिवनी, जि. नागपूर 
१४. शाहीर राजकुमार हुमणे, आझाद कलंगी पार्टी, भंडारा, aes 
7 > oO 90090 
जि. भंडारा 
१५. शाहीर प्रल्हाद सावरकर, न्यु. तुर्रा WHR मंडळ, बनपुरी, 
१,४०,००० 
ता. पारशिवनी जि. नागपूर 
१६. शाहीर अरुण बनसोड, न्यु आझाद HSM घराणे, जांभोरा Bas 
. 580,000 
पालोरा, ता. मोहाडी, जि. भंडारा 
१७. नामदेव नारायण निकम, शाहीर नामदेव कला विकास मंडळ, 
sth . 4,80,000 
, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 
१८. शाहिरी | शाहीर दिलीप तुपसुंदर सुंदर कलापथक, सोलापूर १,४०,००० 
१९. | कलापथके | शाहीर रुपचंद चव्हाण एस एस 3 सेक्टर १५ रुम नं. ३११ 
१,४०,००० 
कोपरखैरणे, वाशी 
२०. आनंदा तुकाराम दानवले, जन्नीमाता शाहीरी मंडळ, दानवली. 
१,४०,००० 
ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा 
२१. जय मल्हार प्रसादिक शाहिरी कलापथक मंडळ, HAS बु. 
शाहीर नानाभाऊ परिहर कोनडकर आणि संच ता. जाफ्राबाद १,४०,००० 
जि. जालना 
२२. शाहीर डी.आर. इंगळे. आणि संच, विजयनगर बोथा रोड, ग 
0,000 
बुलढाणा a 
23. रूक्मीणी शांकर अंधारे संगीतबारी पार्टी मु.पो.शामनगर, am 
0,000 
ता.जि. लातूर. on 
२४. छाया कळमाळेकर संगीतबारी पार्टी, मु.पो. करमाळा, ता. 
१,४०,००० 
करमाळा, जि. सोलापूर. 
२५. पदमीनीबाई साहेबराव काळे संगीतबारी पार्टी, मु.पो. नेरले, डा 
5 Oo 9000 
ता. करमाळा, जि. सोलापूर 
8. रंजना झुबर चंदन संगीतबारी पार्टी मु.पो. शामनगर, hes 
0,000 
ता.जि. लातूर > 
२७. | संगीतबारी | कविता दत्तु चंदन संगीतबारी पार्टी, मु.पो. केडगाव, ऱ्ह 
कलापथके भूषणनगर अहमदनगर 580,000 
कलापथके , ता.जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


२८. पदमीन सुभद्रा काळे संगीतबारी पार्टी, मु.पो.शामनगर, १,४०,००० 
ता.जि. लातूर 

२९. उमा रावसाहेब अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो.बेलकुंड, १,४०,००० 
ता. औसा, जि. लातूर 

३०. हिराबाई झुंबर चंदन संगीतबारी पार्टी, मु.पो. केडगाव, ere 
ता.जि. अहमदनगर — 

32. कौडल्या मोतीराम जाधव संगीतबारी पार्टी, मु.पो. नवरंग 
थिएटर समोर, मु.पो.ता.जि.बीड io 

32. संध्या भगवान अंधारे संगीतबारी पार्टी, मु.पो.शामनगर, eer 
ता.जि. लातूर अ 

एकूण ६३,४०,०००/- 


२. या प्रयोजनासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०९) कला व 
सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (२२०५ १५३४) ३१, सहायक अनुदाने (योजनांतर्गत), या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२० या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर प्रकरणी शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लोकअ-२००७/प्र. क्र. 
१२७/ सां. का. ३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ मधील नमूद अटींची पूर्तता संबंधीत संस्थांकडून करण्यात 
आलेली आहे, याची खातरजमा संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांनी केली आहे, या 
अटीच्या अधीन राहून सदर संस्थांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. लोकअ २००७/प्र. क्र. १२७/ सां.का.३, दिनांक १ जानेवारी, २००८ 
अन्वये लोककलावंतांना अनुदान पॅकेज अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी अनुदान समितीने शिफारस 
केलेल्या पात्र कळापथकांना शासनाची मान्यता घेऊन वितरीत केले जात आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोकपॅ ४७१९ (99) /प्र. क्र. २२८ /सां.का.४ 


६. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र. क्र. ९२/अर्थ-३, वित्त 
विभाग, दिनांक ०८ जुले, २०१९ अन्वये परिच्छेद क्र. ४,५,१० तसेच परिशिष्टातील अ.क्र. ९ मधील अट 
क्र. १, २, ४, ५, १० ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटी याप्रकरणी लागू 
होत नाही. सदरील खर्च हा बिनशर्त असल्यामुळे वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र. १८ व परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील अट क्र. ३ या प्रकरणी लागू होत नाही. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ०८ जुले, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास 
खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१७१७४५१४५८२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


‘i Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
V | | as R amrao DN: CN = Vilas Ramrao Thorat, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tourism And Cultural Affairs Dept 


a i h 0 rat Date: 2019.09.25 12:22:01 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. जी. 
रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०.महाळलेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

११.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


